RNI No. MAHBITL/2009/85529 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ७, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ [पृष्ठे २४, किंमत : रुपये ९४.०० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक गृह/का-१/टे-१/कोरोना/वशी-०८/२०२१.-- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र.९ नुसार महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग यांचेकडील 
शासन निर्णय क्रमांक जेएलएम-०५२०/प्र.क्र. ६४/तुरुंग २, दिनांक १५ मे २०२० अन्वये ठाणे जिल्ह्यातील कारागृहामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव 
रोखण्याकरिता बंदयांच्या अलगीकरणासाठी खाजगी /शासकोय इमारती ताब्यात घेऊन तेथे तात्पुरते कारागृह घोषित करण्याकरिता भारतीय 
कारागृह कायदा, १८९४ कलम ७ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून डॉन बॉस्को स्कुल, डी. बी. चोक, आधारवाडी जेलच्या बाजुला, 
कल्याण (प), जिल्हा ठाणे ही शासकोय/खाजगी इमारत त्यामधील सर्व सोयीसुविधांसह तात्पुरते कारागृह स्थापित करण्यासाठी घोषित केले आहे. 





ज्याअर्थी, उपोदूघातातील अ.क्र.१० मधील महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडील परिपत्रकनुसार शैक्षणिक वर्ष दिनांक १५ 
जून २०२० पासून सुरु झाले असले तरी प्रत्यक्ष प्रथमः इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ बी साठी शाळा सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होते. त्यानुषंगाने उपोदघातातील अ.क्र.१९ नुसार अधीक्षक, कल्याण जिल्हा कारागृह, वर्ग १, कल्याण यांना डॉन बॉस्को शाळेची इमारत शाळा 
व्यवस्थापनाच्या ताब्यात सुपूर्द करणेबाबत कळविणेत आले होते. परंतु अधीक्षक, कल्याण मध्यवती कारागृह यांनी शाळा ताब्यात न देता कोविड- 
१९ कोरोनाचा संसर्गजन्य आजार बंदीपर्यंत सदरची शाळा पुढील काही महिन्यांकरीता ताब्यात ठेवणेबाबत विनंती केलेली आहे. त्यामुळे कल्याण 
जिल्हा कारागृहामार्फत या कार्यालयाकडील सूचनांचे पालन होत नसल्याची माझी धारणा झालेली आहे. 





ज्याअर्थी, दिनांक २६ जानेवारी २०२० पासून शाळा सुरु करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबिले आहे. तसेच शाळा सुरु करण्यापूर्वी स्वच्छता 
व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्याकरीता डॉन बॉस्को शाळेची इमारत त्वरीत रीकामी करून शाळा व्यवस्थापनाच्या ताब्यात सूपुर्द करणे 
आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, मी, राजेश ज. नार्वेकर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, ठाणे उपोद्घोतातील अ. क्र. ९ बरील 
डॉन बॉस्को स्कुल, डी. बी. चोक, आधारवाडी जेलच्या बाजुला, कल्याण (प), जि. ठाणे ही तात्पुरते कारागृह म्हणून घोषित केलेबाबतचा आदेश 
रद्द करून डॉन बॉस्को शाळेची इमारत निर्जंतुकोकरण करून शाळा व्यवस्थापनाच्या ताब्यात त्वरीत सूपुर्द करण्याचे आदेश देत आहे. 


उक्त आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा 
विरोध दर्शविल्यास संबंधितांचे विरुद्ध भारतीय दंड संहिताचे कलम १८८ नुसार कारवाईस पात्र राहतील. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जानेवारी २०२१ रोजी माझे सही ब शिक्‍यानिशी दिला असे. 


राजेश ज. नार्वेकर, 
जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, 
ठाणे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, ठाणे. 


(१) 
भाग एक (को.वि.पु.)--१ 


र्‌ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 
नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांजकडून 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ 
अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रदेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६. 


क्रमांक वि.यो.भिवंडी प.अ.से./६० गावे/मौ.अंजुर ब इतर /ए.न.व.प्र./प्र.क्र.१०/२०/टीपीव्ही-३/११५९.--ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्‍यातील 
५१ गावांच्या (सुधारित ६० गावे) भिवंडी परीसर अधिसूचित क्षेत्राकरीता ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आलेला 
आहे) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम * असा करण्यात आला 
आहे.) चे कलम vo मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०६/३३०/प्र.क्रर३०/०६/नवि-१२, 
दिनांक १७ मार्च २००७ (दिनांक १९ एप्रिल २००७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध) अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (यापुढे जिचा 
उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्‍त केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. 
१२१२/१६९९/प्र.क्र.१२७/२०१३/नवि-१२, दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वये उक्त अधिसूचित क्षेत्राची प्रार्प विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आलेला आहे.) त्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह ATT: मंजूर केली आहे. तसेच तद्नंतर 
शासनाने वेळोवेळीच्या अधिसूचनेन्वये वगळलेल्या भागाची विकास योजना व विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर क्षेत्रासाठी आता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू झाली आहे व उक्त नियमावलीमध्ये 
एकात्मिकृत नगर वसाहतीची नियमावली समाविष्ट आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीची नियमावली ” असा 
करण्यात आला आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४(२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१४/५१३/ 
प्र.क्र.४२/१४/नवि-१२, दिनांक २९ एप्रिल २०१७ द्वारे प्रवर्तक मे. अजितनाथ हायटेक ब्रिल्डर्स प्रा.लि. यांच्या मो. अंजूर, मानकोली व सुरई, 
ता. भिवंडी येथील सुमारे ४४-९९.६५ हे. आर क्षेत्रावरील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास अटी व शर्तीस अधिन राहून स्थानिय मंजुरी प्रदान 
केली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्र. वियो भिवंडी/६० गावे/विनिप्रा/एनव/ अंजूर/प्र.क्र.४०८/ 
१७/टीपीव्ही ३/२६८५, दिनांक २ मे २०१८ व्दारे प्रवर्तक मे. अजितनाथ हायटेक बिल्डर्स प्रा.लि. यांच्या मौ. अंजूर, मानकोली व सुरई, ता. भिवंडी 


येथील स्थानिय मंजुरी प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्रामध्ये तत्कालिन एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विनियमातील 
तरतुदीनुसार सुमारे ६.७८८ हे. आर. क्षेत्र अंतर्भूत करण्यास काही अटी व शर्तीस अधिन राहून उक्त खंडातील तरतुदीनुसार मान्यता दिली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक वियो भिवंडी/६० गावे/विनिप्रा/एनव/ अंजूर /प्र.क्र.१८९/ 
१८/टीपोव्ही ३/७२४१, दिनांक १० डिसेंबर २०१८ द्वारे प्रवर्तक मे. अजितनाथ हायटेक बिल्डर्स प्रा. लि. यांच्या मौ. अंजूर, मानकोली ब सुरई 
ता. भिवंडी येथील स्थानीय उक्त मंजुरी प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्रामध्ये तत्कालिन एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या 
विनियमातील तरतुदीनुसार सुमारे १२.९३ हे. आर क्षेत्र अंतर्भूत करण्यास काही अटी व शतीस अधिन राहून उक्त खंडातील तरतुदीनुसार मान्यता 
दिली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १२१९/१६०६/प्र.क्र.६७/१९/नवि १२, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ द्वारे प्रवर्तक मे. लोढा 
डेव्हलपर्स लि. यांच्या मौ. अंजूर, मानकोली, सुरई व सारंग, ता. भिवंडी येथील स्थानीय मंजुरी प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्रामध्ये 
तत्कालिन एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विनियमातील तरतुदीनुसार सुमारे १६.७८२ हे. आर क्षेत्र अंतर्भूत करण्यास काही अटी ब शर्तीस 
अधिन राहून उक्त खंडातील तरतुदीनुसार मान्यता दिली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्‍त स्थानीय मंजूरी प्राप्त नगर वसाहत प्रकल्पात आणखी ३७.९७ हेक्‍टर इतके वाढीव क्षेत्र समाविष्ट करण्याची विनंती 
प्रवर्तक मे.मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि. (पूर्वीचे नाव मे. लोढा डेव्हलपर्स लि. असे आहे) वब सहअर्जदार श्री. बाबूसिंग राजगुरु, श्री. दिपक लोढा 
(यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प प्रवर्तक ” असा करण्यात आला आहे) यांनी दिनांक १७ जून २०२० व AGATA पत्रांन्यये संचालक, 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, यांना केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नियम क्र. १४.१.१.४ (४) नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्पासाठी स्थानीय मंजुरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५०% Waa क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंबा (उर्वरित क्षेत्र ४० हे. पेक्षा कमी राहणार नाही 
यानुसार) वगळण्यास संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मान्यता देऊ शकतात ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ ३ 


आणि ज्याअर्थी, प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये समाविष्ट करावयाचे वाढीव क्षेत्र हे एकूण 
प्रकल्प क्षेत्राच्या ५०% मर्यादेत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्‍तच्या वापर विभागात एकात्मिकृत नगर वसाहती प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त एकात्मिकृत 
वसाहतीच्या नियमावलीतील खंड १४.१.१.७ (i) (5) तक्ता नं. १४ A प्रमाणे भराव्या लागणाऱ्या अधिमूल्यापैकी लोकेशनल परवानगीच्या 
टप्प्यावरील १०% प्रमाणे रकमेचा भरणा (रु. १९,५०,०७१/-) चलन नं. MHO12032552202021M, दि. २२ फेब्रुवारी २०२१ व चलन नं. 
MHO012254787202021M, दि.२५ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये प्रवर्तकाने सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे यांच्यामार्फत शासकोय कोषागारात 
केला आहे; 


त्याअर्थी, आता, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे याद्वारे, सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची-अ ” मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, 
आणखी ३७.८१ हेक्‍टर इतके वाढीव क्षेत्र, यापूर्वी उक्त स्थानीय मंजुरी प्राप्त असलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास, 
खालील अटीं व शतींना अधिन राहून मान्यता देत आहेत. 


(४) शासनाने सदर प्रकल्पाच्या मूळ लोकेशनल परवानगीच्यावेळी दिनांक २९ एप्रिल २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या 
तसेच तदनंतर वेळोवेळी सदर क्षेत्रात वाढीव क्षेत्र अंतर्भूत करताना शासनाने/संचालनालयाने नमूद केलेल्या सर्व अटी/शर्ती या वाढीव क्षेत्राच्या 
स्थानीय मंजुरीसाठी सुद्धा लागू राहतील. 

(i) प्रकरणी जमिनीच्या मालकोसंबंधीच्या/विकसन हक्‍्कासंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर राहील व 
प्रकल्प प्रवर्तक यांनी मालकी हक्काची कागदपत्रे, मुळ महसुली अभिलेख ब अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे, मालकी हक्क, विकास हक्क सिध्द 
करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे इरादापत्र (Letter of Intent) पुर्वी सादर करणे आवश्यक 
राहील, या संबंधीची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रकल्पाला LOI अनुज्ञेय करण्यात यावे. 

(iii) सदर प्रस्तावातील काही जमिनींबाबत प्रवर्तकांनी कुळधारकासोबत विकसन करार केल्याचे दिसून येते. अशा जमिनींबाबत 
महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तसेच प्रचलित नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करणे व (इरादापत्रापूर्वी) याबाबत महसूल 
विभागाच्या संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना इरादापत्र पूर्वी प्रवर्तकाने सादर करणे आवश्यक 
राहील. जिल्हाधिकारी यांनी यासंबंधीची खात्री करूनच इरादापत्र प्रदान करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 

(iv) प्रस्तावातील मौजे माणकोली येथील स.नं.३२/४ अ या जागेबाबत प्रवर्तकाने पाटबंधारे विभागाचा ना हहकत दाखला घेऊन 
त्यातील अटीचे पालन करणे आवश्यक आहे. 


(७) ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्याबाबतची पर्यावरण, बन आणि हवामान बदल विभागाची दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९ चौ प्रारुप 
अधिसूचना अंतिम झाल्यानंतर त्या निर्णयानुसार प्रस्तावापैकी कोणतेही क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभागात अंतर्भूत झाल्यास ते 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या स्थानीय मंजूरीमधून आपोआप वगळले जाईल. तसेच सदरची पर्यावरण, बन आणि 
हवामान बदल विभागाची अधिसूचना अंतिम होईपर्यंत संबंधित क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. 


(vi) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम क्र. १४.१.२ नुसारच्या तरतुदी सदर प्रकरणी लागू राहतील. 


(vii) प्रस्तावातील मौजे माणकोली, स.नं. ७२, ७३ पैकोचे ०.१६ हे. क्षेत्र (CRZ) (H.T.L.) ने बाधित असल्याने प्रस्तावातून 
वगळण्यात येत आहे. 


(२) प्रस्तावाखालील लोकेशनल परवानगी प्राप्त प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या वाढीव क्षेत्राचा तपशील सोबतच्या “ अनुसूची-अ ” मध्ये 
दर्शविण्यात आला असून, वाढीव क्षेत्रासह प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा “ अनुसूची-ब” अधिसूचनेसोबत जोडला आहे. 


(३) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गत वाढीव क्षेत्राच्या जमिनींचा तपशिल आणि हहदी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच “ अनुसूची-अ ” 
आणि “ अमनुसूची-ब ” तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक 
महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 


(अ) महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकूल, बांद्रा (पुर्व), मुंबई-५१. 
(ब) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
(क) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
(ड) सहाय्यक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे. 
(४) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


(५) सदरची अधिसूचना नगर रचना संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखिल प्रसिद्ध करण्यात 
याबी. 














भाग एक (को.वि.पु.)--१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 


ce अनुसूची-अ जज 


(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्रमांक वि.यो.भिवंडी ६० गावे/मो.अंजुर व इतर/ए.न.व.प्र./प्र.क्र.९०/२०/टीपीव्ही-३/११५९ 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ सोबतचे जोडपत्र) 


मोजे अंजुर, मानकोली, सुरई, सारंग आणि वेहळे ता.भिवंडी, जि.ठाणे येथील पूर्वमंजूर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यास 
मान्यता देण्यात येत असलेल्या जमिनीचा तपशील 








अ.क्र. गावाचे नाव सर्व्हे क्र. क्षेत्र (हे.आर .) शेरा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
g अंजूर २३२ पै. ०.२ 
२ अंजूर २३५ ०.६२७ 
3 अंजूर २३८/१/१ अ पै. ०.९७५ 
% अंजूर २५७/र पै. ०.२२ 
ष्‌ अंजूर २६४ पै. ०.१५०९ 
द अंजूर २७७/१/२ पै. ०.८४ 
७ अंजूर २७७/२/१ पे. ०.१५१२ 
é अंजूर २७७/३ पै. ०.१०२९ 
द अंजूर २७८/१ पै. 0,088 
१० अंजूर २७८/२ पै. ०,०३४ 
११ अंजूर २७८/३ ०.०८३० 
१२ अंजूर २७८/८ पै. ०.५०३ 
१३ अंजूर २९२ ०.०२ 
By अंजूर २९९/५ पे. ळर 
१५ मानकोली १४/६ ०.२७८ 
१६ मानकोली २१/७ पै ०.१८९ 
१७ मानकोली २१/८ पै. ०.०२३ 
शट मानकोली २१/९ पे. ०.२४६९ 
श्र मानकोली २५/२ ०.१५ 
२० मानकोली २५/९ ०.२९२ 
२९ मानकोली 26/3 0.2193 
२२ मानकोली २७/९ पे. ०.८३५३ 
२२ मानकोली 0/2 पै. ०.२३९९ 
२४ मानकोली २८/२ ०.६७ 
२५ मानकोली ३१/१५ ०,०१९ 
२६ मानकोली 32/2 ०.१८७ 
२७ मानकोली ३२/२ ०.३२ 
२८ मानकोली RIYA 0.224 
२९ मानकोली ३२/८ पे. ०.२४८३ 
३० मानकोली 33/3 0,028 
32 मानकोली २३/४ AAA 
२२ मानकोली ३३/७ 0,0%3 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 








(2) (2) (3) (४) (५) 
33 मानकोली aa/¢ 0,08 
3K मानकोली 33/8 ०.६६ 
३५ मानकोली ३३/१० ०.३६ 
३६ मानकोली ३४/२ पै. ०.२० 
३७ मानकोली ३६/५ पै. ०.१० 
3¢ मानकोली ३८/५/ब o.8¥ 
३९ मानकोली ३८/६ पै. ०.०८८५ 
¥o मानकोली WUC 0.0% 
¥8 मानकोली ४१/१० पै. 0.0% 
४२ मानकोली ४३/४ ०.४०२ 
डर मानकोली ड४/१ 0.3% 
शड मानकोली ४४/९/अ ०.१५ 
rary मानकोली ४५/१/ब पै. ०.१२२९ 
¥E मानकोली ४५/२ पै. ०.०४ ३६ 
¥\9 मानकोली ड५/८ ०.५४९ 
ड्ट मानकोली ड५/१९ ०.२७६ 
४९ मानकोली ४९/१ पै. 0,02 
lo मानकोली ४९/२ पै. ०.०३६ 
ug मानकोली ५०/३ पे. ०.१० 
ष्र मानकोली ५०/४ब पे. ०.१० 
प्रे मानकोली ७५०/५ 0,00¢ 
uy मानकोली ५०/७ ०.०७८ 
Qu मानकोली ५०/८ ०.०१ 
ug मानकोली ५०/१० पै. ०.००६४ 
५७ मानकोली ५४/९ पै. ०.००९३ 
पट मानकोली ५४/३ पे. ०.७०४७ 
US मानकोली ५५/५ पै. 0,019 
६० मानकोली ५५/१९ पै. 0.8% 
Rg मानकोली ५५/१२ब पे. ०.२०९ 
& मानकोली ५५/१३ 0.2% 
&3 मानकोली ६०/१ पै. ०.१६३ 
aX मानकोली ६३/अ पै. ०.१८९० 
दूषण मानकोली ६७/८ ०.१९ 
&& मानकोली ६७/१० ०.०६३ 
६७ मानकोली ६७/१२ 0,004 
RC मानकोली ६७/१३ ०.०३८ 
६९ मानकोली 6९४३ पै. ०.०४८२ 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 








(शर (२) (३) (४) (५) 

७० मानकोली ६९/डॅ ०.०३५ 

७१ मानकोली ६९/५ अपै. ०.०४९ 

७२ मानकोली ७०/१९ ०.११७ 

७३ मानकोली ७०/२ ०.२५ 

ox मानकोली ७०/२३ ०,०७१ 

७५ मानकोली ७०/५ 0.82 

७६ मानकोली ७०/७ पै. ०.२२ 

७७ मानकोली ७१/४ ब 0.8 

७८ मानकोली ७१/४ क ०.प्डॅ 

७९ मानकोली 92/2 पै. ०.००९७५ 

८० मानकोली ७२/२ पै. ०.०१७२५ स. क्र. ७२, ७३ बाबत 
ay मानकोली ७२/३ ०.६१ लगतच्या रकाना 

८२ मानकोली ७२/४ अ ०.१३८ क्र. ४ मध्ये नमूद केलेल्या 
C3 मानकोली ७२/६ पे. ०.११९२५ क्षेत्रांपैकी ०.१६ हे. क्षेत्र 
as मानकोली ७२/७ ०.४३ सीआरझेड (उच्चतम 
cu मानकोली ७३/२ ०.०९४ भरतो रेषा) ने बाधित होत 
८६ मानकोली ७३/४ क पे. ०.०२७५ असल्याने ते प्रस्तावातून 
८७ मानकोली ७३/५ 0,00¢ वगळण्यात येत आहे. 
ce मानकोली ७३/६ ०.०६६ (याप्रमाणे सदर हिश्शामधील 
ठप मानकोली ७३/७ ०.०५६ त्या त्या प्रमाणातील क्षेत्र 
९० मानकोली ७३/८ अ ०.१५ वगळण्यात यावे.) 

RR मानकोली ७३/८ ब ०.०५ 

९२ मानकोली ७३/९ ०.०१५ 

83 मानकोली ७३/१० 0,034 

ex मानकोली ७३/१९ ०.०२५ 

९५ मानकोली ७३/१२ 0,02 

९६ मानकोली (93/23 0,03 

९७ मानकोली ७३/१४ ०.०३ 

Re मानकोली ७३/१७/अ ०.०५३ 

९९ मानकोली ७३/१७ ब 00% 

200 मानकोली ७३/१८ अ ०.२ 

RoR मानकोली ७३/१८ ब ०.१६ 

१०२ मानकोली ७३/१८क ०.०५ 

१०३ मानकोली ७३/१९८ड ०.१६ 
Ro¥ मानकोली ७३/१९ ०.०२८ 

१०५ मानकोली ७४/१४ पै. ०.०५ 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 








(2) (2) (3) (४) (५) 
१०६ मानकोली ७४/१६ ०.०३ 
१०७ मानकोली ७४/२० 0,034 
१०८ सुरई १०/१ ०.२०२ 
१०९ सुरई १०/४ ०.१५२ 
११० सुरई १०/६ ०.२४३ 
११९ सुरई १०/८ ०.०८ 
११२ सुरई १०/९ ०.१६७ 
११३ सुरई १०/१० ०.३०२ 
Bay सुरई १०/११९ ०.०१३ 
११५ सुरई १२/११९ ०.२१७ 
११६ सुरई १२/१३ ०.११९ 
११७ सुरई १२/१४ ०.००२ 
RRC सुरई 83/2 ०.१९८७ 
११९ सुरई 93/3 0.228 
१२० सुरई १३/५ पै. ०.०७९५ 
१२१ सुरई १४/१० पै. ०.००३५ 
१२२ सुरई १४/१३ पै. ०.००१५ 
१२३ सुरई १६ पे. ०.१६६ 
RX सुरई १८/१ पै. ०.१२६ 
१२५ सुरई १८/२३ ०.०३ 
१२६ सुरई 9/8 पै. ०.१६६ 
१२७ सुरई २८/१ पै. ०.१६५ 
१२८ सुरई २८/२ ०.२५डॅट 
१२९ सुरई २८/५ ०.०डॅट 
१३० सुरई २८/६ ०्त्श्ड 
१३१ सुरई २८/७ पै. ०.२८ 
१३२ सुरई २८/८ ब (२८/८/२) ०.१६ 
१३३ सुरई २८/८ब /१पै. (२८/८/२/१ पै.) ०.०३७२ 
gay सुरई २८/१६ पै. ०.०५२ 
१३५ सुरई २९/१ पै. ०.११५७ 
१३६ सुरई ३०/६ ०.श्डड 
१३७ सुरई ३०/८ 0.266 
R3¢ सुरई ३०/९ पै. ०.१२८४ 
१३९ सुरई ३६/१० पै. 0.0% 
१४० सुरई ३७/२ पै. ०.०८८ 
रोह सुरई ३७/७ ०.०८६ 
१४२ सुरई ३७/८ ०.५४७ 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 








(१) (2) (3) (४) (५) 
१४३ सुरई ३७/१० ०.०६८ 
awe सुरई 319/23 पै. ०.००३९ 
१४५ सुरई ३८/१३ 0.0% 
१४६ सुरई ¥o/% पै. ०.०६९९ 
१४७ सुरई ४०/१२ पे. ०.१०९९ 
रोड सुरई ४०/१९ पै. ०.४६४२ 
१४९ सुरई ४०/२६ पे. ०.१५८७ 
१५० सुरई ४४/१९ ०.०३८ 
१५१ सारंग ३२/१ ब पै. ०.९६ 
१५२ सारंग 3w/2 पे; ०.२८५ 
१५३ सारंग ३४/२ ब (३४/२/२) ०.४३५ 
gay सारंग ३५/३ पै. .४२३९६६ 
१५५ सारंग ४०/१ अ पै. ०.२६६ 
१५६ सारंग ४०/२ 0,08 
१५७ सारंग ४०/३ ०.०२ 
Buc सारंग ४०/६ ०.०५ 
१५९ सारंग ४०/७ ०.१३८ 
१६० सारंग ४०/८ ०.१२ 
१६१९ सारंग ४०/११९ ०.१७५ 
१६२ सारंग ४०/१२ 0,08 
१६३ सारंग ४०/१३ ०.१५५ 
गद सारंग ४०/१४ पे. ०.११८ 
१६५ सारंग ४०/१५ ०.१७७ 
१६६ सारंग ४०/१७ 0.208 
१६७ सारंग ४१/२ पै. ०.०३१ 
१६८ सारंग ४१/६पै. ०.०७५६ 
१६९ सारंग ४१/९ 0,08 
१७० सारंग ४१/९२ पै. ०.०००१९ 
१७१ सारंग ड९/रड Oke 
१७२ सारंग ४१९/२५ 0,08 
१७३ सारंग ४२/२ ०.०९ 
१७४ सारंग डइ२/डॅ 0.0% 
१७५ सारंग ४३/९ पै. ०.३२५ 
१७६ सारंग ४३/२ ०.०९ 
१७७ सारंग ¥3/% 0,088 
१७८ सारंग ४३/५ पै. ०.१३७ 
१७९ सारंग ४३/६ पे ०.१९ 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 








शा (२) (३) (४) (५) 
१८० सारंग ४३/८ पै. ०.०१८६ 
१८९ सारंग ४३/९ ०.४५५ 
222 सारंग ४३/१३ ०.१६९ 
263 सारंग ४इ४/९ ORS 
श्ट्ड सारंग इ४/२ ०.२३२ 
१८५, सारंग ४६/९ ०.०७१९ 
१८६ सारंग ४७/९१ पै. ०.६३ 
१८७ सारंग ४७/२ ०.०२ 
श्ट्ट सारंग ४७/३/अ 0,0¢ 
RC सारंग ४७/३/ब ०.०९ 
१९० सारंग ४७/३/क 0.06 
RRR सारंग ४७/५ अ ०.०३३ 
१९२ सारंग ४७/५ ब ०.०३३ 
१९३ सारंग ¥i9/% ०.१६ 
Rey सारंग ४७/७ 0.3 
१९५, सारंग ४७/८ क ०.०२२ 
१९६ सारंग ४७/८ 0,024 
१९७ सारंग ४७/९ पै. 0,034 
Bre सारंग ४७/१० ०.२७६ 
R88 सारंग ४७/१९९ ०.८३ 
२०० सारंग ४७/१२ अ ०.१५७ 
२०१ सारंग ४७/१२ ब ०.१५२ 
२०२ सारंग ४७/१२क ०.१५५ 
२०२३ सारंग ४७/१३ 0.28% 
Row सारंग ४७/१४ ०.३६ 
२०५ सारंग इ४७/१५ 0,03 
२०६ सारंग ४७/१६ ०.२० 
२०७ सारंग ४७/१७ 0.83% 
Rod सारंग ४७/१८ ०.३१ 
२०९ सारंग इ७/१९ tA 
२१० सारंग ¥19/ २९ ०.१७ 
२११९ सारंग ४७/२२ ०.१२ 
२१२ सारंग ४७/२३ ०.१६ 
२१३ सारंग ४७/२४ पे. ०.०७ 
che सारंग ४७/२७ अ ०.०५ 
२१५ सारंग ४८/९ ०.१७२ 
२१६ सारंग ददले ०.१७२ 





भाग एक (को.वि.पु.)--२ 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 

















(१) (२) (३) (४) (५) 

२१९७ सारंग इ८/ड ०.१०९ 

we सारंग इ८/५. ०.१५७ 

२१९ सारंग इ८/६ ०.१३७ 

२२० सारंग डॅ८/७ ०.१५७ 

२२१ सारंग इ८/ट८ ०.०८६ 

२२२ सारंग ¥E/Ro 0,088 

२२३ सारंग ४९/३ ०.५८७ 

RY सारंग ५०/३ ०, ०८६ 

२२५ सारंग ५०/८ ०. ०२ 

२२६ ae २१/१४ ०.२० 

२२७ ae २१/१६ ०.३३ 

२२८ वेहेळे २१/१९ ०.१३ 

'एकूण क्षेत्र ३७.८९ 

पुणे, सुधाकर नांगनुरे, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी २०२१. संचालक, नगर रचना, 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ ag 
BY THE TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 
NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING AcT, 1966. 


No. DP Bhiwandi (BSNA/) 60 Villages/Village-Anjur and Otrs/ITP/CR-10/ 20/TPV-3/1159.— 
Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification 
No. TPS.1206/330/C.R.230/06/UD-12, dated 17th March, 2007 (Published in Government Gazette, 
on 19th April, 2007 ) promulgated in exercise of its powers conferred by clause (c) under sub- 
section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional Plannig and Town Planning Act, 1966 
hereinafter referred to as “ the said Act ” (appointed Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority (MMRDA) to be the Special Planning Authority (hereinafter referred to as “ the said 
Special Planning Authority ”) for Bhiwandi Surrounding Notified Area, which includes the area 
of 51 villges (revised 60 villages) from Bhiwandi Tahasil of Thane District (hereinafter referred 
to as “ the said Notified Area ”) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its 
Notification No. TPS.1212/1699/C.R.127/2013/UD-12, dated 11th March, 2015 under section 31 (7) 
of the said Act partly sanctioned the Development Plan (hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ”) of the said Notified Area alongwith with its Development Control 
Regulations, further Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the 
Government by time to time ; 


And whereas,Unified Development Control and Promotion Regulations has been made 
applicable for the said area and it includes the regulation for the Development of Integrated 
Township Project (hereinafter referred to as “ the said Regulation for Development of Integrated 
Township Project ”) ; 


And whereas, the Government in Urban Development Department under section 44 (2) of 
the said Act, vide its Notification No. TPS-1214/ 513/ C.R.42/14/UD-12, dated 29th April, 2017, 
and as per the provisions of then Integrated Township Project Regulations, has declared an area 
admeasuring approximately 44-99.65 Ha. Are from the village Anjur, Mankoli and Surai Tal. 
Bhiwandi from the said Notified Area as the Integrated Township Project and granted the 
Locational Permission to the same subject to the terms and conditions mentioned therein ; 


And whereas, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide Notification No. 
DP/60 Villages (BSA)/Village-Anjur and Otrs/ITP/CR-408/ 17/TPV-3/2685, dated 2nd May 
2018 and as per then provisions of I.T.P. Regulations has granted to add an area about 6.788 
Ha.subject to certain terms and conditions in the ITP at village Anjur, Mankoli and Surai, Tal. 
Bhiwandi of Proponent M/s. Ajitnath Hi-tech Builders Pvt. Ltd. for which Locational permission 
has granted ; 


And whereas, DTP, M.S. Pune vide Notification No. DP/60 Villages (BSA)/Village-Anjur 
and Otrs/ITP/CR-189/18/TPV-3/7241, dated 10th February, 2018 and as per then provisions of 
I.T.P. Regulations has granted to add an area about 12.93 Ha. subject to certain terms and 
conditions in the ITP at village Anjur, Mankoli and Surai, Tal. Bhiwandi of Proponent M/s. Ajitnath 
Hi-tech Builders Pvt Ltd. for which Locational permission has granted ; 


And whereas, Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS 
1219/1606/CR-67/19/UD 12, dated 4th September 2019 and as per then provisions of I.T.P. 
Regulations has granted to add an area about 16.782 Ha. Surai, Tal. Bhiwandi of Proponent 
M/s. Lodha Developers Ltd. for which Locational permission has granted; 


And whereas, the Proponent M/s Macrotech Developers Ltd. (formerly known as M/s. Lodha 
Developers Ltd.) alongwith Co-Applicants/Proponents Shri. Babusingh Rajguru, Shri. Deepak 
Lodha has requested for further additional area admeasuring about 37.97 Ha. from villages 
Anjur, Mankoli, Surai, Sarang and Vehele, Tal. Bhiwandi in the said Notified Integrated Township 
Project ; 
भाग एक (को.वि.पु.)--२अ 


RR महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 


And whereas, as per the clause No. 14.1.1.4 (v) of the said Regulation for Development of 
Integrated Township Project the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune on the 
request of project proponent, may grant to add or delete any area, not exceeding 50 % of the total 
area under Locational Permission subject to condition that the remaining area shall not be less 
than 40 Ha.; 


And whereas, as per the request of the said Applicant the area to be added is less than 50 % 
of the total area under Locational Clearance; 


And whereas, for the areas falling in zones, other than residential and commercial, Project 
Proponent has deposited 10% amount Rs.19,50,071/- vide challan No. MH012032552202021M, 
dt. 22nd February, 2021, MH012254787202021M, dt. 25th February 2021 at the stage of Locational 
Permission as per the clause 14.1.1.7(i)(b) of the said regulation for Integrated Township Project. 


Now, therefore, The Director of Town Planning, Maharashra State, Pune hereby grants 
permission to further add the area 37.81 Ha., more specifically described in “Schedule-A” appended 
hereto, to the area of Integrated Township Project for which Locational permission has already 
been granted, subject to the following terms and conditions :— 


Terms and Conditions 





1. The terms and conditions mentioned in the Government Notifications No.TPS-1214/513/ 
CR-42/14/UD-12, dated 29th April 2017 for the original Locational Clearance and the terms and 
conditions mentioned in the Locational Clearance for additional areas of the said notified 
Integrated Township Project shall be applicable for this proposal also. 


2. It shall be the responsibility of the Project Proponent to procure the proof of ownership 
of the said lands and to submit certified copies of ownership documents, revenue record and 
authorised measurement plan, ownership rights, the certified documents of proof of development 
rights to the concerned Collector before the Letter of Intent, LOI shall be issued after such 
compliance. 


3. Ifthe aforesaid Integrated Township Project includes the lands which are attracted by 
the provisions of the Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Act have restricted tenure, 
the Applicant Company shall follow the appropriate procedure as per law to remove the such 
entries. After removal of such entries, the Collector after making necessary verifications shall 
grant the final approval to LOI. 


4. It shall be binding on the Project Proponent to obtain NOC from Water Resource 
Department regarding 8. No. 32/4A of Mauje Mankoli and terms and conditions mentioned therein 
shall be binding on Project Proponent. 


5. Ministry of Enviornment, Forest and Climate Change has published draft notification 
regarding Thane Crick Flemingo Sanctuary ESZ in Government Gazette dated 6th November 
2019. After finalisation notification of ESZ, if any land affected in such case Locational Permission 
deemed to be deleted for that lands. No construction shall be permitted until the said draft 
notification be finalised by MoEF and CC. 


6. The conditions mentioned in Regulation No. 14.1.2 of the Unified Development Control 
and Promotion Regulation shall be applicable for the said area. 


7. Area admeasuring about 0.16 Ha. from village Mankoli, S.No. 72, 73 are partly affected 
by CRZ (High tide line). Hence it is not considered for Locational Clearance. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ १३ 


(2) The details of additional lands to be added to the said Integrated Township Project are 
given in ‘Schedule-A’ appended hereto, and the plan showing the boundaries of the said Integrated 
Township Project is given in ‘Schedule-B’ appended hereto. 


(8) The details of land and the plan i.e. “Schedule-A’ and ‘Schedule-B’ shall be kept available 
for the inspection of the general public, during office hours on all working days at the following 
offices :— 


(i) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai. 


(it) The Collector, Thane . 


(iii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Third 
Floor, Navi Mumbai. 


(iv) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane. 
(4) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 


Government Gazette. 


(5) This Notification shall also be made available on the Town Planning And Valuation 
Department Website- www.dip.maharashtra.gov.in 


‘Sehedule - A’ 


(Annexture to Notification No. DP/60 Villages (BSA)/Village-Anjur and Otrs/ITP/ 
CR-10/20/ TPV-3/ 1159, dated 26th Febraury 2021 of Directior of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune) 


Description of land added to the Notified Integrated Township Project at Village Anjur, 
Mankoli, Surai, Sarang and Vehele, Tal. Bhiwandi, Dist. Thane. 








Sr.No. Name of Village Sr.No. Area (Ha.) Remarks 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Anjur 232 P 0.2 
2, Anjur 235 0.627 
3 Anjur 238/1/1 AP 0.975 
4 Anjur 257/2 P 0.22 
5 Anjur 264 P 0.1509 
6 Anjur 2TH P 0.1484 
i Anjur 277/2/1 P 0.1512 
8 Anjur 277/3 P 0.1029 
9 Anjur 278/1P 0.019 
10 Anjur 278/2 P 0.0384 
11] Anjur 278/3 0.0830 
12 Anjur 278/8 P 0.503 
13 Anjur 292 0.02 


14 Anjur 299/5 P 0.14 





शद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 








(1) (2) (3) (4) (5) 
15 Mankoli 14/6 0.278 
16 Mankoli 21/7P 0.189 
17 Mankoli 21/8 P 0.023 
18 Mankoli 21/9P 0.2469 
19 Mankoli 25/2 0.15 
20 Mankoli 25/9 0.292 
करा Mankoli 26/3 0.173 
22 Mankoli aT P 0.8353 
23 Mankoli 27/2 P 0.2399 
24 Mankoli 28/2 0.67 
25 Mankoli 31/15 0.01 
26 Mankoli 32/1 0.187 
AT Mankoli 32/2 0.32 
28 Mankoli 32/4 A 0.225 
29 Mankoli 32/8 P 0.2483 
30 Mankoli 33/3 0.081 
31 Mankoli 33/4 0.669 
32 Mankoli 33/7 0.043 
33 Mankoli 33/8 0.06 
34 Mankoli 33/9 0.66 
35 Mankoli 33/10 0.36 
36 Mankoli 34/2 P 0.20 
37 Mankoli 36/5 P 0.10 
38 Mankoli 38/5/B 0.14 
39 Mankoli 38/6 P 0.0885 
40 Mankoli 41/8 0.04 
Al Mankoli 41/10 P 0.04 
42 Mankoli 43/4 0.402 
43 Mankoli 44/1 0.34 
44 Mankoli 4A/9/A 0.15 
45 Mankoli 45/1/B P 0.1224 
46 Mankoli 45/2 P 0.0436 
47 Mankoli 45/8 0.541 
48 Mankoli 45/11 0.276 
49 Mankoli 49/1 P 0.02 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ १५ 








(1) (2) (3) (4) (5) 
50 Mankoli 49/2 P 0.036 

51 Mankoli 50/3 P 0.10 

52 Mankoli 50/4 B P 0.10 

53 Mankoli 50/5 0.008 

54 Mankoli 50/7 0.078 

55 Mankoli 50/8 0.01 

56 Mankoli 50/10 P 0.0064 

57 Mankoli 54/1 P 0.0093 

58 Mankoli 54/3 P 0.7047 

59 Mankoli 55/5 P 0.075 

60 Mankoli 55/11 P 0.14 

61 Mankoli 55/12 BP 0.209 

62 Mankoli 55/13 0.14 

63 Mankoli 60/1 P 0.163 

64 Mankoli 63/A P 0.1890 

65 Mankoli 67/8 0.19 

66 Mankoli 67/10 0.063 

67 Mankoli 67/12 0.005 

68 Mankoli 67/13 0.038 

69 Mankoli 69/3 P 0.0482 

70 Mankoli 69/4 0.035 

71 Mankoli 69/5 A P 0.049 

2 Mankoli 70/1 0.117 

73 Mankoli 70/2 0.25 

74 Mankoli 70/3 0.071 

75 Mankoli 70/5 0.11 

76 Mankoli 70/7 P 0.22 

77 Mankoli 71U/4B 0.66 

78 Mankoli 71U/4C 0.54 

79 Mankoli 72/1 P 0.00975 Land admeasuring 
80 Mankoli 72/2 P 0.01725 about 0.16 

81 Mankoli 72/3 0.61 Ha. from 

82 Mankoli 72/4 A 0.1388 S.No.72, 73 are 
83 Mankoli 72/6 P 0.11925 partly affected by 
84 Mankoli 72/7 0.443 CRZ 

85 Mankoli 73/2 0.094 (High Tide Line) 
86 Mankoli 73/4 C P 0.0275 hence, it is not 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 








(1) (2) (3) (4) (5) 
87 Mankoli 73/5 0.008 considered for 
88 Mankoli 73/6 0.066 Locational 

89 Mankoli 73/7 0.056 Clearance. 

90 Mankoli 73/8 A 0.15 (Accordingly 
91 Mankoli 73/8 B 0.05 proportionate area 
92 Mankoli 73/9 0.015 from respective Hissa 
93 Mankoli 73/10 0.035 No. shall be deleted) 
94 Mankoli 73/11 0.025 

95 Mankoli 73/12 0.02 

96 Mankoli 73/13 0.03 

97 Mankoli 73/14 0.03 

98 Mankoli 73/17/A 0.053 

99 Mankoli 73/17 B 0.04 

100 Mankoli 73/18 A 0.24 

101 Mankoli 73/18 B 0.16 

102 Mankoli 73/18 C 0.05 

103 Mankoli 73/18 D 0.16 

104 Mankoli 73/19 0.028 

105 Mankoli 74/14 P 0.05 

106 Mankoli 74/16 0.03 

107 Mankoli 74/20 0.035 

108 Surai 10/1 0.202 

109 Surai 10/4 0.152 

110 Surai 10/6 0.243 

111 Surai 10/8 0.08 

112 Surai 10/9 0.167 

113 Surai 10/10 0.302 

114 Surai 10/11 0.013 

115 Surai 12/11 0.217 

116 Surai 12/13 0.119 

iy Surai 12/14 0.002 

118 Surai 18/1 0.187 

119 Surai 13/3 0.129 

120 Surai 13/5 P 0.0795 

121 Surai 14/10 P 0.0035 

122 Surai 14/13 P 0.0015 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ Rs 





(1) 


(2) 


(3) 


(4) (5) 





123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
1382 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 


Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Surai 
Sarang 
Sarang 
Sarang 
Sarang 
Sarang 


Sarang 


16P 
18/1P 
18/3 
27/1 P 
28/1 P 
28/2 
28/5 
28/6 
28/7 P 
28/8 B (28/8/2) 
28/8 B/1 P (28/8/2/1 P) 
28/16 P 
2971. P 
30/6 
30/8 
30/9 P 
36/10 P 
37/2 P 
37/7 
37/8 
37/10 
37/13 P 
38/138 
40/1 P 
40/12 P 
40/19 P 
40/26 P 
44/1 
32/1 B P 
34/1 P 
34/2 B (34/2/2) 
35/3 P 
40/1 AP 
40/2 


0.166 
0.126 
0.08 
0.166 
0.165 
0.2548 
0.048 
0.14 
0.28 
0.16 
0.0372 
0.052 
0.1157 
0.144 
0.288 
0.1284 
0.04 
0.088 
0.086 
0.547 
0.068 
0.0039 
0.04 
0.0699 
0.1091 
0.4642 
0.1587 
0.038 
0.96 
0.285 
0.435 
0.423966 
0.266 
0.01 





भाग एक (को.वि.पु.)--३ 


Re 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 








(1) (2) (3) (4) (5) 
157 Sarang 40/3 0.02 
158 Sarang 40/6 0.05 
159 Sarang 40/7 0.138 
160 Sarang 40/8 0.12 
161 Sarang 40/11 0.175 
162 Sarang 40/12 0.06 
163 Sarang 40/13 0.155 
164 Sarang 40/14 P 0.118 
165 Sarang 40/15 0.177 
166 Sarang 40/17 0.106 
167 Sarang 41/2P 0.031 
168 Sarang 41/6 P 0.0756 
169 Sarang 41/9 0.06 
170 Sarang 41/12P 0.0001 
171 Sarang 41/24 0.14 
172 Sarang 41/25 0.01 
173 Sarang 42/2 0.09 
174 Sarang 42/4 0.04 
175 Sarang 43/1 P 0.3825 
176 Sarang 43/2 0.09 
177 Sarang 43/4 0.091 
178 Sarang 43/5 P 0.137 
179 Sarang 43/6 P 0.11 
180 Sarang 43/8 P 0.0186 
181 Sarang 43/9 0.455 
182 Sarang 43/13 0.161 
183 Sarang 44/1 0.18 
184 Sarang 44/2 0.232 
185 Sarang 46/1 0.071 
186 Sarang 47/1 P 0.63 
187 Sarang 47/2 0.02 
188 Sarang 47/3/A 0.08 
189 Sarang 47/3/B 0.09 
190 Sarang 47/3/C 0.08 
191 Sarang AT/5 A 0.033 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 


शट 








(1) (2) (3) (4) (5) 
192 Sarang 47/5 B 0.033 
193 Sarang 47/6 0.16 
194 Sarang 47/7 0.3 
195 Sarang 47/8 C 0.022 
196 Sarang 47/8 0.025 
197 Sarang 47/9 P 0.035 
198 Sarang 47/10 0.276 
199 Sarang 47/11 0.83 
200 Sarang ATM2A 0.157 
201 Sarang 47/12 B 0.152 
202 Sarang 47/12. C 0.155 
203 Sarang 47/13 0.114 
204 Sarang 47/14 0.36 
205 Sarang 47/15 0.03 
206 Sarang 47/16 0.20 
207 Sarang AT/17 0.134 
208 Sarang 47/18 0.31 
209 Sarang 47/19 0.18 
210 Sarang 47/21 0.17 
211 Sarang 47/22 0.12 
F712 Sarang 47/23 0.16 
213 Sarang 47/24 P 0.07 
214 Sarang AT/2Z7 A 0.045 
215 Sarang 48/1 0.172 
216 Sarang 48/3 0.172 
217 Sarang 48/4 0.109 
218 Sarang 48/5 0.157 
219 Sarang 48/6 0.137 
220 Sarang 48/7 0.157 
ळे] Sarang 48/8 0.086 
222 Sarang 48/10 0.061 
223 Sarang 49/3 0.587 
224 Sarang 50/3 0. 086 
225 Sarang 50/8 0.02 
226 Vehele 21/14 0.20 





भाग एक (को.वि.पु.)--३अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 














(1) (2) (3) (4) (5) 
227 Vehele 21/16 0.33 
228 Vehele 21/19 0.13 
Toal Area 37.81 

SUDHAKAR NANGNURE, 

Pune, Director of Town Planning, 


dated 26th February 2021 


Maharashtra State, Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 22 


उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून 
अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना staat भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१९३. 

क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१३८७/२०१९.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या WHER प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकोय अधिसूचना, महसूल वब बन विभाग क्र. संकोर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ 
जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे को, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या, तसेच महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दिनांक 
१९ सप्टेंबर, २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी साठवण तलाव कोसुंब, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या 
सौ. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन होत असून, यात यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱयांचा उद्देश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता UNA अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता UR अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (2) मध्ये करण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी आता, उक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसचित 
करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यबाही करण्यासाठी 
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी यांना क्र. भूसं/समन्वय/कार्या-१/कावि-८४६/एसआर क्र.१०३/२०१९, दिनांक २ एप्रिल २०१९ अन्वये 
प्राधिकित केलेले आहे. सबब, याद्वारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी असे अधिसूचित करीत आहे को, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा 
संस्था, मु. पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांच्याकडून भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ४ मार्च २०२१ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करण्यात येईल. 

अनुसूची 

भूसंपादन संस्थेचे नाव :-जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबाव, रत्नागिरी. 

प्रयोजन :-साठवण तलाव, कोसुंब, ता. संगमेश्‍वर, जि. रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ 
सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन. 





गावाचे नाव :-मौजे कोसुंब, ता. संगमेश्‍वर, जि. रत्नागिरी. 
एकूण क्षेत्र (हे. आर.) :-०६-९४-५० 











अ.क्र. जमिनीचे गट नंबर _______ संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतुःसीमा 
पूर्व पश्‍चिम उत्तर दक्षिण 
g ६७ पै. ६७ पै. ६८ पै. ६७ पै. ६७ पै. 
२ ae 4. ६७ पे. ६९,७० पै. ६८ पे. ७१ 


३ ६९ पे. दट ७० ६९ पे. \go 














२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 
(2) (2) (3) (४) (५) (६) 
¥ ७० पै. RC, ७१९ वहाळ पट ox 
ष्‌ ७९ पै. ७९ पै. ७० ष्ट ७९१ पै. 
द ७३पे. ७३ ox ७३ पै. ७४ 
9 ७४ पे. ७३ पै. वहाळ ७० ७५ 
टं ७५ पे. ७५ पै. वहाळ o¥ ७६ 
g ७६ पे. ७६ पै. वहाळ ७५ पै. एप 
Ro ९६ पे. ९६ पे. वहाळ ७६ बहाळ 
RR १०४४ पे. वहाळ १०४४ पे. १०४६ १०४४ पे. 
१२ १०४६ पे. वहाळ १०४६ पे. १०४७ १०४६ पे. 
१३ १०४७ वहाळ ROWS, YOUR वहाळ १०४६ 
ax १०४८ पै. १०४६, १०४७ १०४८, १०५१ पै. १०५१ १०४८ पै. 
१५ १०५१ पै. १०४७ You १०५३ १०५१ पै. 
शप १०५२ वहाळ १०५३ १५६९ १०५१ 
१७ १०५३ पै. १०५२ १०५३ पै. १५६८ १०५१ 
शट १०५४ पे. १०५१, १०५३ १०५४ पै. १०५४ पै. १०५४ पै. 
शर्ट १०५५ पै. १०५४ १०५५ पै. १०५५ पे. १०५५ पे. 
२० १५६८ पे. १५६९ १५६८, १०५३ पै. १५६८ पे. १०५३ 
२१ १५६९ पै. वहाळ १५६८ १५६९ पे. १०५२ 
सविता लष्करे, 
रत्नागिरी, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), 
दिनांक ०४ मार्च २०२१. रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ २३ 
पोलीस उप आयुक्‍त (वाहतूक) पश्‍चिम उपनगरे, यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक १२९/पोउआ/प. उपनगरे/ अधिसूचना/जोगेश्‍्वरी/वाहतूक/ २०२१.-- वाहतूकीस होणारा अडथळा कमी व्हावा तसेच लोकांची 
गैरसोय टाळण्यासाठी, तसा निर्देश देण्याकरिता खालीलप्रमाणे वाहतूकीचे निबंध देण्याकरिता मी, सोमनाथ घार्गे, पोलीस उप आयुक्‍त, वाहतूक, 
मुंबई, मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ यांचे कलम ११५ (१९८८ चा अधिनियम ५९) व शासकोय अधिसूचना क्र. एम.व्ही.ए. ०५८९/सी.आर. 
१०६१/टी.आर.ए. २, दिनांक १९ जुले १९९० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा बापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


क्रमांक ०९/वा.नि.शा./पोउआ/उपनगरे/प/वाहतूक /तात्पुरते/ २०२१.--- 


कोंडीविटा रोडवर ड्रेनेज लाईन रूंदीकरण व दुरूस्ती कामाच्या अनुषंगाने रिजंन्ट हॉटेल ते सन व्हू सीएचएसकडे जाणारी एकेरी वाहतूक 
चालू राहिल. याच मार्गावरील विरुद्ध दिशेने जाणारी वाहतूक सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ३० एप्रिल २०२१ 
रोजी पर्यंत बंद राहील. 

पर्यायी मार्ग :-- 


वाहनांनी अंधेरी कुर्ला रोडकडे जाण्याकरिता एमआयडीसी रोड नं. १६ ते एमआयडीसी रोड नं. १३ ते एमआयडीसी सेंट्रल रोड ते 
एमआयडीसी बी क्रॉस रोड मार्गे अंधेरी कुर्ला रोडकडे मार्गक्रमण करतील. 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यासहीत दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ पासून अंमलात येईल. 


सोमनाथ घार्गे (ara), 
मुंबई. पोलीस उप आयुक्‍त (वाहतूक), 
पश्‍चिम उपनगरे, मुंबई. 





OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (TRAFFIC), MUMBAI 
Order 


No. 129/D.C.P./Sub/Traffic/2021.—In order to prevent Traffic congestion and inconvenience, I, 
Somnath Gharge, Dy. Commissioner of Police, Traffic, Western Suburbs, Mumbai in exercise of the 
powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with 
Government Notification No. MVA0589/CR 1061/TRA-2, dated the 19th May 1990, do hereby order as 
under. 


Notification No. 09/DCP/Traffic/Temporary/2021.— 


Due to widening and construction work of Drainage line at Kondivita Road, Vehicular traffic on the 
said road will be One Way side form Regent Hotel to Sun View CHS from dated the 15th February 2021 
to 30th April 2021. The vehicles moving in opposite direction on the said road are Prohibited. 


Alternate Routes.— Vehicles can use MIDC Road No. 16 to MIDC Road No. 13 to MIDC Central 
Road to MIDC B Cross Road towards Andheri-Kurla Road. 


Issued under my seal and signature on the 9th day of February 2021. 


SOMNATH GHARGE (IPS), 
Mumbai. Deputy Commissioner of Police (Traffic), 
Western Suburbs, Mumbai. 


ae महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१०, २०२१/फाल्गुन १३-१९, शके १९४२ 
THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 
Order 


No. XI (6) / 1134 / (1) / 2021.—Whereas reports have been received that in the areas under the 
control of Commissioner of Police. Brihan Mumbai, it is noticed that flying balloons, high riser 
crackers, light emitting objects, kites etc are sent up in and around the airspace, and also in the 
approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft, in 
the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Juhu Aertodrome, 
naval air station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area ; 


2. And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders, sending 
up of balloons, use of high riser crackers, usage of light emitting objects, flying of kites and usage 
of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around 
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders, balloons, high 
riser crackers, light emitting objects, kites, Laser Beams should not affect Aircraft landing, take 
off and safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same; 


3. Now, therefore I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal 
Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) ॥/ the Commissioner of Police, Brihan Mumbai’s Order 
dated 23rd December 1959 u/s 10 sub section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII 
of 1951) do hereby order that in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate : 


(A) No person shall use paragliders, send up balloons, use high riser crackers, release light 
emitting objects, use fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chhatrapati 
Shivaji Maharaj International Airport. 

(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to 
obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police 
Station. 

4. This order shall come into force with effect from 19th February 2021 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 19th April 2021 (both days inclusive) unless withdrawn earlier. 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code. 


6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed 
ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices. 


Given under my hand and seal on this the 12th day of the February, 2021. 


CHAITANYA. 5., 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


